१ डिसेंबर,२०२० रोजी देय झालेल्या 
आयुर्विमा महामंडळाच्या कर्जाच्या हप्त्याची 
(ग्रामीण)परतफेड करण्यासाठी रोख अनुदान 
(लेखाशीर्ष २२१५ ११७३) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एलआयसी-२०२०/प्र.क्र.२६/पापु-०४ 
७वा मजला, जी.टी. रुग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक रोड, मंत्रालय, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ११ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: एलआयसी-१०८७/सीआर- 
५४४/५९, दि. २ मे, १९८९ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामविकास विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: एलआयसी- 
१०८७/सीआर-५४४/५९, दिनांक १९ ऑक्टोबर,१९८९. 
३) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र. ६४/अर्थ-३, दिनांक १६ 
एप्रिल,२०२० 
४) शासन निर्णय क्रमांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग एलआयसी-२०२०/प्र.क्र.२६/पापु-०४ दिनांक १३ 
मे, २०२० 
प्रस्तावना 


ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांकरिता भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून वर्ष २००१-२००२ 

अखेरपर्यंत जिल्हा परिषदांना मंजूर झालेल्या कर्जाच्या दिनांक ०१ डिसेंबर,२०२० रोजी परतफेडीसाठी देय 
असलेल्या आयुर्विमा महामंडळाच्या कर्जाच्या हप्त्यापोटी (व्याज) एकूण रक्कम रु २,२४,३१,२७४/- (रु. 
दोन कोटी, चोवीस लाख, एकतीस हजार दोनशे चौर्‍्याहत्तर फक्त ) भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे 
भरणा करण्याकरिता संदर्भात नमूद केलेल्या दिनांक ०२ मे,१९८९ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणास वितरीत करावयाचे आहे. 
२. उपरोक्त प्रयोजनासाठी सन २०२०-२० या आर्थिक वर्षामध्ये रुपये रु.१२,७४,९३,०००/- ( बारा 
कोटी चौऱयाहतर GRA VTA हजार HET ) इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी सदर तरतुदीतून 
दिनांक ०१.०६.२०२० रोजी देय झालेल्या मुद्यल रु. ५,५२,३५,८८०/- आणि रु. २,५९,४१,६०६/- व्याज 
अशी एकुण रक्‍कम ८,११,७७,४८६/- इतकी रक्‍कम दिनांक १३ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
भारतीय आयुर्विमा महामंडळास भरणा करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास उपलब्ध करून दिलेली 
आहे. दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२० रोजी देय हप्त्यापोटी(व्याज) एकूण रक्‍कम रु २,२४,३१,२७४/- भारतीय 
आयुर्विमा महामंडळास भरणा करण्यासाठी विहित कालावधीत अदा करण्याकरिता, सदर रक्कम महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणास वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः एळआयसी-२०२०/प्र.क्र.२६/पापु-०४ 


शासन निर्णय 

ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांकरिता भारतीय महामंडळाकडून वर्ष २००१-२००२ अखेरपर्यंत 
जिल्हा परिषदांना मंजूर झालेल्या कर्जाच्या दिनांक ०१ डिसेंबर,२०२० रोजी परतफेडीसाठी देय असलेल्या 
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या कर्जाचे हप्त्यापोटी (व्याज) एकूण रक्‍कम रु. २,२४,३१,२७४/- (रु. दोन 
कोटी, चोवीस लाख, एकतीस हजार दोनशे चौऱर्‍्याहत्तर फक्त) इतकी रक्‍कम भारतीय आयुर्विमा 
महामंडळास परतफेड करण्याकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांना मंजूर करीत आहे. 
२. हे अनुदान कोषागारातून प्राप्त करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या श्री. यशवंत बाबुराव 
पाटील,संचालक (वित्त) यांच्या स्वाक्षरीने तयार केलेले व श्री. म.बा.हजारी, सह सचिव, पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग यांनी प्रति स्वाक्षरीत केलेले देयक, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांस सादर करावे. 
ही मंजूर रक्कम भारतीय आयुर्विमा महामंडळास भरणा करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची 
आहे. सदर रक्‍कम इसीएस प्रणालीद्वारे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांच्या खाती जमा करण्यात 
यावी. 
३. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेले अनुदान एकूण रक्‍कम रु. २,२४,३१,२७४/- (रु.दोन 
कोटी चोवीस लाख एकतीस हजार दोनशे AME फक्त) चा खर्च पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग- 
मागणी क्र. वाय-२-लेखाशीर्ष “२२१५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता -०१-पाणी पुरवठा-१०२- ग्रामीण पाणी 
पुरवठा कार्यक्रम (०१) स्थानिक क्षेत्र-(०१) स्थानिक क्षेत्र-(०१) (०१) ग्रामीण पिण्याचे पाणी पुरवठा 
योजनांकरिता आयुर्विमा महामंडळाकडून घेतलेल्या कर्जाच्या देय रकमांच्या परतफेडीबाबतचा खर्च 
भागविण्यासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदाने (२२१५ ११७३) ३१, सहाय्यक अनुदाने” (वेतनतर) या 
ळेखाशीर्षाखाळी खर्ची टाकावा आणि त्या खाली सन २०२०-२०२१ वर्षाकरिता उपलब्ध लेखानुदान 
योजनेतर तरतूदीतून हा खर्च भागवावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: २५३/व्यय-०३/ दि.१०.११.२०२० 
अन्वये सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११११६०९३०७४२८ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ganesh 
Nivrutti 
Pawar : 
गणेश पवार 

अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टावर्स, ४ था मजला, मुंबई-४०००२१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एळआयसी-२०२०/प्र.क्र.२६/पापु-०४ 


A 


22 ey, Sr > ०. SS र रॉट 


ae) -0 -0 
A) -0 Oo 
0० ore ON 


मुख्यकार्यकारी जिल्हा परिषदा (सर्व). 

संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, नवी मुंबई. 

अधिक्षक अभियंता, (सीपीडीएम ) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण , सिडको भवन, नवी मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर ( लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 
निवासी लेखाधिकारी, मुंबई -४०००२१. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, महाराष्ट्र राज्य, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, महाराष्ट्र राज्य, कोकण भवन, नाशिक/ पुणे/ 
औरंगाबाद/ अमरावती / नागपूर. 

वित्त विभाग, ( व्यय -३/ अर्थोपाय )मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कार्यासन क्र. पापु-२०. 

निवडनस्ती ( का.क्र. पापु-०४),पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


